अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस 
बिनतारी संदेश,म.राज्य, पुणे यांना राज्य पोलीस 
बिनतारी विभाग व पोलीस मोटार परिवहन विभाग 
या दोन्ही विभागाचे प्रभारी अधिकारी म्हणून घोषीत 
करून सदर पदाचे नामाभिधान अपर पोलीस 
महासंचालक / संचालक दळणवळण व परिवहन 
(Addl DGP/ Director Police Communication 
& Transportation) असे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३६२०/प्र.क्र.७६/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२०. 


Lo! 
rail 
—| 


१) अपर पोलीस महासंचालक व संचालक पोलीस बिनतारी संदेश,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. यांचे पत्र 
क्र.ई-७/बि.सं.वि.मो.प.वि/प्रशासकीय प्रभारी/जी-१६४/२०२०,दि.०७.०३.२०२०. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/बि.सं.वि./मो.प.वि.प्रशा- 
अधी/घोषीत करण्याबाबत/०७/२०२०, दि.१३.०३.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
पोलीस दलातील बिनतारी संदेश विभाग व मोटार परिवहन विभाग हे दोन्ही तांत्रिक विभाग 


एकाच विभागाअंतर्गत असावेत या बाबत राज्यातील वरिष्ठ पोळीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली. 


याअनुषंगाने बिनतारी संदेश विभाग व मोटार परिवहन विभाग हे दोन्ही विभाग हे दळणवळण व परिवहनाशी 


संबंधीत असून त्यांची संरचना व कार्यपध्दती सर्वसाधारणपणे एक समान आहे. त्याकरिता बिनतारी संदेश 


विभाग व मोटार परिवहन विभाग एकत्र करुन ' पोळीस दळणवळण व परिवहन " असा विभाग तयार करुन 


त्या विभागाचा प्रभारी अधिकारी म्हणून अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश , म. 


राज्य पुणे यांना नियुक्‍त करण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.०७.०३.२०२० रोजीच्या 


पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचालक व संचालक पोलीस बिनतारी संदेश,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी पोलीस 


महासंचालक कार्यालयास सादर केला. 


अपर पोलीस महासंचाळक व संचालक, बिनतारी संदेश विभाग हे तांत्रिक विभागातील वरिष्ठ 
पद असल्याने बिनतारी संदेश विभाग व मोटार परिवहन विभाग हे दोन्ही विभाग त्या पदाच्या अधिपत्याखाली 
देण्यात आल्यास सदर दोन्ही विभागांच्या कामकाजाच्या दृष्टीने अधिक संयुक्तिक होईल. त्याकरीता या 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओ-३६२०/प्र.क्र.७६/पोल-३ 


दोन्ही विभागाचे प्रभारी अधिकारी म्हणून अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश 
यांना घोषीत करुन सदर पदाचे नामाभिधान अपर पोलीस महासंचालक / संचाळक दळणवळण व परिवहन 


(Addl DGP/ Director Police Communication & Transportation) असे करण्यास मंजूरी मिळण्याबाबत 
उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.१३.०३.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांनी 
विनंती केली आहे.सदर विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन [नणय निर्णय:- 


अपर पोलीस महासंचालक व संचाळक, पोलीस बिनतारी संदेश,म.राज्य, पुणे यांना राज्य पोलीस 
बिनतारी विभाग व पोलीस मोटार परिवहन विभाग या दोन्ही विभागाचे प्रभारी अधिकारी म्हणून घोषीत करून 
सदर पदाचे नामाभिधान अपर पोलीस महासंचालक / संचाळक दळणवळण व परिवहन (Addl DGP/ 


Director Police Communication & Transportation) असे करण्यास मान्यता येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 
अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११८१३०१५१२३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ ee Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
D | Nn es h A a | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 
J Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1e36ff1d612a85453ca984b7 
4e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji 


Saste ste 


Date: 2020.11.18 13:06:35 +05'30' 


(दिनेश सस्ते) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मंत्री(गृह) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा. 
४. मा.राज्यमंत्री,गृह ey) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : अपीओ-३६२०/प्र.क्र.७६/पोल-३ 


६. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
टू 
९ 


. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. महालेखापाल-१,(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र ,मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
१५. कार्यासन व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. 
१६. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


